RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक २६ ]] 


बुधवार , मार्च ८ , २०१७/ फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ मार्च २०१७ 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९ ७१ . 


क्रमांक झोपसु-१००८ / प्र.क्र .१४३(१)/झोपसु-१.-महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम, १ ९ ७१ (१९ ७१ चा 
महा. २८ ) याच्या कलम ३५ चे पोट -कलम (१ अ) आणि महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) ( तक्रार निवारण समिती) नियम , 
२०१५ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, उक्त कलम ३५ चे पोट - कलम (१ अ) च्या प्रयोजनासाठी यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली तक्रार निवारण समिती गठित करीत असून यामध्ये तिच्या समोरील स्तंभ ( ३) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या अध्यक्षाचा व सदस्यांचा आणि स्तंभ ( ४ ) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा व स्तंभ (५ ) मध्ये सदर समितीच्या 
कार्यकक्षेचा समावेश होतो. 


( १) 


भाग चार - ब - ४५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मार्च ८, २०१७ / फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


अनुसूची 


अ . 


तक्रार निवारण समिती 


अध्यक्ष व एकूण 


समितीचे क्षेत्र 


समितीची कार्यकक्षा 


क्र . 


सदस्य संख्या 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


अध्यक्ष -१ 


शिखर तक्रार निवारण समिती 
( अ ) अपर मुख्य सचिव ( गृहनिर्माण विभाग )- अध्यक्ष 


सदस्य -४ 


( ब ) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

( म्हाडा )-सदस्य . 


( क ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( झोपुप्रा, मुंबई) 


सदस्य . 


( ड ) आयुक्त , बृहन्मुंबई मनपा यांनी प्राधिकृत केलेले 

अतिरिक्त आयुक्त, बृहन्मुंबई मनपा- सदस्य . 


( इ) आयुक्त, एमएमआरडीए यांनी प्राधिकृत केलेले 

अतिरिक्त आयुक्त, एमएमआरडीए - सदस्य. 


( क ) मा . 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी 

( अ ) संबंधित विकास 
( सुधारणा, निर्मूलन व 

नियंत्रण नियमावली व 
पुनर्विकास ) 

महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
अधिनियम , १९ ७१ च्या 

( सुधारणा, निर्मूलन व 

पुनर्विकास ) अधिनियम, 
कलम ३ ( अ ) नुसार 

१९ ७१ अंतर्गत मुख्य 
राज्यातील सर्व घोषीत | कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन झोपुप्रा यांनी अथवा 
प्राधिकरणाची क्षेत्रे . त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 

अधिकाऱ्याने पारित 
केलेल्या 
आदेशाविरुद्धची अपिले. 
( ब ) राज्य शासनाने 
विवक्षित आदेशान्वये 
सोपविलेली कोणतीही 
प्रकरणे. 

सर्वोच्च 
न्यायालयाने अथवा 
मा . उच्च न्यायालयाने 
सोपविलेली प्रकरणे. 
( ड ) इतर तक्रार 
निवारण समितीसमोर 
सोपविण्यात न आलेल्या 
विषयांची प्रकरणे . 
( इ ) राज्य शासनाकडून 
वेळोवेळी अधिसूचित 
होणाऱ्या इतर सर्व 
तक्रार निवारण 
समित्यांचे प्रशासकीय 

नियंत्रण व समन्वय . 
मुंबई शहरातील 

महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
सर्व क्षेत्र . 

( सुधारणा, निर्मूलन व 
पुनर्विकास ) अधिनियम , 
१ ९ ७१ च्या कलम 
३५ ( १ अ ) ( अ ) अंतर्गत 
मुख्य 

कार्यकारी 
अधिकारी, झोपुप्रा यांनी 
अथवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्याने 


२ 


२ 


तक्रार निवारण समिती (मुंबई शहर ) 
( अ ) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ( अति /निष्का ) पश्चिम 


अध्यक्ष-१ 


सदस्य -२ 


उपनगरे - अध्यक्ष . 


( ब ) सह मुख्य अधिकारी ( म्हाडा, मुंबई मंडळ ) 

सदस्य . 
( क ) आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी 

प्राधिकृत केलेला उपायुक्त ( बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका )-सदस्य . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ८ , २०१७ / फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


३ 


अनुसूची --- चालू 


पारित केलेला आदेश 


वगळता व कलम 
३५ ( १ अ )( ब ) मध्ये नमूद 
केलेल्या 
झोपडीधारकाच्या 
पात्रतेसंबंधी उपस्थित 
झालेले सर्व वाद . 


३ 


तक्रार निवारण समिती ( मुंबई उपनगर ) 
( अ ) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ( अति /निष्का ) मुंबई 


अध्यक्ष - १ 


मुंबई उपनगरातील 
सर्व क्षेत्र 


- 


सदस्य 


२ 


शहर 


- 


अध्यक्ष . 


( ब ) सह मुख्य अधिकारी ( म्हाडा, दुरुस्ती व पुनर्रचना 

मंडळ ) सदस्य . 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
( सुधारणा, निर्मूलन व 
पुनर्विकास ) अधिनियम, 
१ ९ ७१ च्या कलम 
३५ ( १ अ ) ( अ ) अंतर्गत 
मुख्य 

कार्यकारी 
अधिकारी , झोपुप्रा यांनी 
अथवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्यांने 
पारित केलेला आदेश 
वगळता व कलम 
३५ ( १ अ )( ब ) मध्ये 


( क ) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी 

प्राधिकृत केलेला उपायुक्त ( बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका )-सदस्य . 


नमूद केलेल्या 


४ 


अध्यक्ष - १ 


तक्रार निवारण समिती ( ठाणे शहर ) 
( अ ) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ( अति /निष्का) पूर्व 
उपनगरे - अध्यक्ष . 


ठाणे शहरातील 
सर्व क्षेत्र 


- 


सदस्य 


२ 


झोपडीधारकाच्या 
पात्रतेसंबंधी उपस्थित 
झालेले सर्व वाद . 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
( सुधारणा, निर्मूलन व 
पुनर्विकास ) अधिनियम , 
१ ९ ७१ च्या कलम 
३५ ( १ अ ) ( अ ) अंतर्गत 
मुख्य 

कार्यकारी 
अधिकारी, झोपुप्रा यांनी 
अथवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्यांने 
पारित केलेला आदेश 


( ब ) सह मुख्य अधिकारी (म्हाडा, कोकण मंडळ ) 


सदस्य . 


( क ) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांनी प्राधिकृत 
केलेला उपायुक्त (ठाणे महानगरपालिका )-सदस्य. 


वगळता व कलम 


३५ ( १ अ )( ब ) मध्ये 


नमूद केलेल्या 


झोपडीधारकाच्या 
पात्रतेसंबंधी उपस्थित 
झालेले सर्व वाद . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ८ , २०१७/ फाल्गुन १७, शके १ ९ ३८ 


५ 


अनुसूची--- समाप्त 
तक्रार निवारण समिती ( पुणे शहर ) 

अध्यक्ष - १ 
( अ) विभागीय आयुक्त , पुणे यांनी प्राधिकृत केलेला 
त्यांच्या कार्यालयातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी 

सदस्य २ 


पुणे महानगरपालिका 
व पिंपरी -चिंचवड 
महानगरपालिका 
मधील सर्व क्षेत्र . 


- 


दर्जाचा उपायुक्त - अध्यक्ष 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
( सुधारणा, निर्मूलन व 
पुनर्विकास ) अधिनियम , 
१ ९ ७१ च्या कलम 
३५ ( १ अ ) ( अ ) अंतर्गत 
मुख्य 

कार्यकारी 
अधिकारी, झोपुप्रा यांनी 
अथवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्यांने 
पारित केलेला आदेश 


( ब ) सह मुख्य अधिकारी (म्हाडा, पुणे मंडळ ) 


सदस्य . 


( क ) आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांनी प्राधिकृत 
केलेला उपायुक्त , पुणे महानगरपालिका- सदस्य . 


वगळता व कलम 


३५ ( १ अ )( ब ) मध्ये 


नमूद केलेल्या 


झोपडीधारकाच्या 
पात्रतेसंबंधी उपस्थित 
झालेले सर्व वाद . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . कों . धनावडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ८ , २०१७/ फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 8th March 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT ) ACT, 1971. 

No. Zopasu . 1008/ C.R.143 ( 1) /Slum-1.-In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1A ) of section 35 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment ) 
Act, 1971 (Mah . XXVIII of 1971), read with the Maharashtra Slum Areas ( Improvement, 
Clearance and Redevelopment) (Grievance Redressal Committee ) Rules, 2017 , the Government of 
Maharashtra hereby constitutes the Apex Grievance Redressal Committee and Grievance 
Redressal Committees specified in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto consisting of the 
Chairperson and Members as specified against them in the columns ( 3) thereof, for the area 
respectively specified against them in column (4 ) thereof, and scope of the committee specified 
against them in column (5 ) thereof, for the purposes of sub - section ( 1A ) of the said section 35 . 

Schedule 
Sr. Grievance Redressal Chairperson Area of the 

Scope of the 
No. Committee and number of Committee 

Committee 

Members 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

(5 ) 


1 . 


Chairperson -1 
Member - 4 


Apex Grievance Redressal 
Committee 
( a ) Additional Chief Secretary 

(Housing) – Chairman 
( b ) Vice President and Chief 

Executive Officer ( MHADA ) 

Member 
( c ) Chief Executive Officer 

(SRA , Mumbai) - Member 
( d ) Additional Commissioner of 

MCGM so authorised by the 
Municipal Commissioner 

MCGM – Member 
(e ) Additional Commissioner of 

MMRDA so authorised by 
the Commissioner MMRDA 
Member 


All the areas of 
SRA in the State 
established 
under section 
3 ( A ) of the 
Maharashtra 
Slum Areas 
(Improvement , 
Clearance and 
Redevelopment ) 
Act , 1971. 


( a ) Appeal against 
all orders of CEO , 
SRA or orders 
issued on behalf of 
CEO , SRA by any 
officer , who has 
been delegated 
powers by CEO , 
SRA . under 
Maharashtra Slum 
Areas 
(Improvement , 
Clearance and 
Redevelopment ) 
Act , 1971 and 
respective 
Development 
Control Regulation . 
(6 ) Any issue 
referred by State 
Governmentby 
executive orders . 
(c ) Any issue 
referred by Hon . 
High Court or 
Hon . Supreme 
Court . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ८ , २०१७ / फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


Schedule Contd . 


2 . 


All the areas of 
Mumbai City . 


Chairperson - 1 
Member - 2 


Grievance Redressal 
Committee (Mumbai City ) 
(a ) Additional Collector 

(Encrochment/Removal) 
Western Suburban - 

Chairman 
( 6 ) Joint Chief Officer (MHADA , 

Mumbai Board ) – Member 


( c ) Deputy Commissioner , 

MCGM so authorised by the 
Municipal Commissioner , 
MCGM - Member . 


( d ) The issues not 
specifically 
assigned to other 
GRCs. 
( e ) Administrative 
control and 
coordination over 
functioning of other 
GRCs so notified by 
the State 
Government from 
time to time . 
(a ) Appeals under 
section 35 ( 1A )( a ) of 
Maharashtra Slum 
Areas ( I, C & R ) 
Act, 1971 excluding 
the orders of CEO , 
SRA or orders 
issued on behalf of 
CEO , SRA by any 
officer , who has 
been delegated 
powers by CEO , 
SRA . 
and (i ) for the 
purpose of 
resolving dispute in 
relation to matters 
about eligibility of 
slum dwellers . As 
mentioned under 
sub - section ( b ) of 
section 35 ( 1A ) . 
( a ) Appeals under 
section 35 ( 1A ) ( a ) of 
Maharashtra Slum 
Areas ( I, C & R ) 
Act, 1971 excluding 
the orders of CEO , 
SRA or orders 
issued on behalf of 
CEO , SRA by any 
officer, who has 
been delegated 
powers by CEO , 
SRA 


co 


All the areas of 
Mumbai 
Suburban 
District . 


Chairperson - 1 
Member - 2 


Grievance Redressal 
Committee (Mumbai 
Suburban ) 
( a ) Additional Collector 

(Encrochment/Removal) 

Mumbai City - Chairman 
(6 ) Joint Chief Officer 

(Rehabilitation & 
Redevelopment Board ) – 
Member 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च ८ , २०१७/ फाल्गुन १७, शके १ ९ ३८ 

Schedule — Contd . 


(c ) Deputy Commissioner 

(MCGM ) so authorised by 
the Municipal Commissioner 
MCGM - Member . 


4 . 


Chairperson- 1 
Member - 2 


Grievance Redressal 
Committee ( Thane City ) 
(a ) Additional Collector 

( Encrochment/Removal) 
Eastern Suburban 

Chairman 
( b ) Joint Chief Officer 

(MHADA , Konkan Board ) - 
Member 


and ( i) for the 
purpose of 
resolving dispute in 
relation to matters 
about eligibility of 
slum dwellers. As 
mentioned under 
sub -section (b ) of 

section 35 ( 1A ) . 
All the areas in ( a ) Appeals under 
ThaneMunicipal section 35 ( 1A )(a ) of 
Corporation . Maharashtra Slum 

Areas ( I, C & R ) 
Act, 1971 excluding 
the orders of CEO , 
SRA or orders 
issued on behalf of 
CEO , SRA by any 
officer , who has 
been delegated 
powers by CEO , 
SRA . 
and ( i) for the 


(c ) Deputy Commissioner , 

Thane Municipal 
Corporation so authorised 
by the Municipal 
Commissioner , Thane 
Municipal Corporation - 
Member 


purpose of 


resolving dispute in 
relation to matters 
about eligibility of 
slum dwellers. As 
mentioned under 
sub - section (b ) of 
section 35 ( 1A ). 


5 . 


Grievance Redressal 

All the areas in 
Committee ( Pune City ) 

Pune Municipal 
(a ) Deputy Commissioner of the Chairperson - 1 

Chairperson - 1 Corporation and 
rank of Additional Collector Member - 2 

Pimpri 

Chinchwad 
in the office of Divisional 

Municipal 
Commissioner , Pune as 

Corporation . 
authorized by Divisional 
Commissioner , Pune - 
Chairman 


(a ) Appeals under 
section 35 ( 1A )( a ) of 
Maharashtra Slum 
Areas ( I, C & R ) 
Act, 1971 excluding 
the orders of CEO , 
SRA or orders 
issued on behalf of 
CEO , SRA by any 
officer , who has 
been delegated 
powers by CEO , 
SRA . 
and (i ) for the 


(b ) Joint Chief Officer 

(MHADA, Pune Board ) - 
Member 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मार्च ८ , २०१७ / फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


Schedule — Concld . 


(c ) Deputy Commissioner , 

Pune Municipal Corporation 
so authorised by the 
Municipal Commissioner, 
Pune Municipal Corporation 
- Member 


purpose of 
resolving dispute in 
relation to matters 
about eligibility of 
slum dwellers . As 
mentioned under 
subsection (6 ) of 
section 35 ( 1A ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. K. DHANAWADE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


